डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 
अंतर्गत कृषि महाविद्यालये व संशोधन केंद्राच्या 
नुतनिकरण / बळकटीकरणासाठी / वसतीगृह 
नुतनिकरण / दुरुस्ती, विद्यापीठे निवासस्थाने 
नुतनिकरण / दुरुस्ती, कार्यालयीन इमारतींचे 
नुतनिकरण / दुरुस्ती, प्रक्षेत्र विकास व परिरक्षण, 
विद्युत नुतनिकरण /दुरुस्ती, पाणी पुरवठा पाईप 
लाईन करणे यासाठी पुरवणी अनुदान मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पंदेवि-१३१७/प्र. क्र.१२३ /७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१८. 


वाचा :- १) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- मफुकृवि-१७९९/प्र.क्र.१७४/२०-अ, 
दिनांक १८/१२/२०००, 
2) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक - अर्थसं/२०१७ - प्र.क्र.६८/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ०१ एप्रिल,,२०१७ 
३) शासन निर्णय क्रमांक, कृषि व पदुम विभाग, ळेखानु-२०१७/(प्र.क्र.४३/१७)/२-अ, 
दिनांक १३ एप्रिल, २०१७, 
४) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- कृषिवि-३७१७/प्र.क्र.३९/१७/८-अ, 
दिनांक २० एप्रिळ, २०१७, 
५) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक - अर्थसं/२०१७ - प्र.क्र.७५/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक १८ एप्रिळ,,२०१७ 
६) शासन निर्णय क्रमांक, कृषि व पदुम विभाग, अंदाज-२०१७/(प्र.क्र.४३/१७)/२-अ, 
दिनांक २७ एप्रिल, २०१७, 
७) शासन निर्णय क्रमांक, कृषि व पदुम विभाग, अंदाज-२०१७/(प्र.क्र.३९/१७)/८-अ, 
दिनांक ३१ मे,२०१७, 
८) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक - अर्थसंक - २०१७/प्र.क्र.३३५/अर्थ-३, 
दिनांक २९ डिसेंबर, २०१७, 
९) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक - अर्थसंक - २०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 
दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०१८, 
१०) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक पूरक /२०१८ -प्र.क्र.५६/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक १७ मार्च,२०१८ , 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३१७/प्र. क्र.१२३ /७-ओ 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या डिसेंबर, २०१७ च्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या पुरवणी 
विनियोजन विधेयकास मा.राज्यपालांनी संमती दिली असून ते महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन 
अधिनियम, २०१७ (सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक - ६२) म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण, भाग-४, दिनांक २१ डिसेंबर, २०१७ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. सदर अधिनियमान्वये 
सन २०१७ -१८ या आर्थिक वर्षात डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत कृषि 
महाविद्यालये व संशोधन केंद्राच्या नुतनिकरण /बळकटीकरणासाठी / वसतीगृह नुतनिकरण /दुरुस्ती, 
विद्यापीठे निवासस्थाने नुतनिकरण / दुरुस्ती, कार्यालयीन इमारतींचे नुतनिकरण /दुरुस्ती, प्रक्षेत्र विकास 
व परिरक्षण, विद्युत नुतनिकरण /दुरुस्ती, पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे यासाठी डॉ.पंजाबराव देशमुख 
कृषि विद्यापीठ, अकोला यांना "०१-पीक संवर्धन (२४१५ ००४३)" या उपशीर्षांतर्गत "३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर)" या बाबीखाली एकूण रु. ५००.०० लक्ष पुरवणी मागणीव्दारे मंजूर केलेल्या तरतूदी मधून ९०% 
मर्यादेत रु.४,५०,००,०००/-(चार कोटी पन्नास लाख फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यास खाळील 
अटी व झातींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती 
१) परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केलेल्या यादीतील कामांसाठीच सदर निधी खर्च करावा. 
२) Wax निधी खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम 


पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने यापूर्वी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना 
व प्रचलित निकष तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक १८ एप्रिळ, २०१७, दिनांक ३० जून, २०१७ व 
दिनांक ०८ ऑगस्ट, २०१७ च्या परिपत्रकातील अटी व शर्तीचे व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे तंतोतंत 
पालन करावे. 

३) उपलेखाशिर्षनिहाय, गटनिहाय, योजनानिहाय व बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी कोणत्याही 
कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर सदर अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे 
मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 

४) मंजूर अनुदान प्राथम्याने अटळ खर्चावरील बाबींसाठी खर्च करण्यांत यावे. उर्वरीत अनुदान 
विवक्षित दुरुस्ती, सर्वसाधारण व विशेष दुरुस्त्या या क्रमाने खर्ची घालण्यात यावे. 

५ प्रत्येक उपळेखाशीर्ष / गट / योजना आणि बाब निहाय स्वतंत्र लेखे / हिशोब ठेवावेत. 

६) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आळेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम १९८३, 
महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे लेखा संहिता १९९१ मधील 
तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेश व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका-यांची प्रशासकीय 
व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे 
किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 

७ नियमबाह्य योजना, पदे आणि बाबींसाठी खर्च करु नये. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३१७/प्र. क्र.१२३ /७-ओ 


८) विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्‍त अटी व शार्तीचे काटेकोरपणे 
अनुपालन करावे. 

९) उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला यांनी वरील अधिनियमांतर्गत वरीलप्रमाणे सन २०१७-१८ 
करिता “२४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण या मुख्य लेखाशिर्षाखाली,०१ पीक संवर्धन, १२०-इतर 
संस्थांना सहाय्य, (००)(०३) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान (२४१५ ००४३)” 
या उपशीर्षांतर्गत मंजूर करण्यात आलेले रु. ४,५०,००,०००/- (रुपये चार कोटी पन्नास लाख फक्त) इतके 
अनुदान नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांना अदा करण्याबाबत आवश्यक 
कार्यवाही करावी. 

१० या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०१७-२०१८ पुढील लेखाशीर्षाखाली मंजूर केलेल्या तरतूदीमधून 
भागवावा व त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


मंजूर अनुदान लेखाशिर्ष 
रु. ४,५०,००,०००/- | मागणी क्रमांक-डी - 3 
२४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण 
०१, पीक संवर्धन 
१२०, इतर संस्थांना सहाय्य 
(00) (०३) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान 
३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) दत्तमत (२४१५ ००४३) 


९) & सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ९१/२०१८/व्यय-१, दिनांक 
३०/०३/२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०३३११५२६५५४३०१ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bharati Dinesh Dhuri 
DN: c=IN, ०७ ment Of Maharashtra, 


Bharati oat 


ADF De el 
stalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=ac65e55bc2f86ec37c6f25 108b66 


. . 
b be १0020476९8 तः 
D | Nn e ५ h D h 1 [| | 05bc20e71b4742dd20. ee ‘5e14cda6a2a7 


f, cn=Bharati Dinesh Dh 
Date: 2018.04.03 12:10:36 +05'30' 


(भारती दि.धुरी) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 
१) कुलगुरु, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ ,अकोला, 
२) कुलसचिव, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ ,अकोला, 
३) नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव carpe कृषि विद्यापीठ ,अकोला, 
) 
) 
) 


४) विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पंजाबराव carga कृषि विद्यापीठ ,अकोला, 
५) कृषि आयुक्त, (अजी १० सेल) महाराष्ट्र राज्य, पुणे (खर्च ताळमेळ शाखा), 
६) उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला, 
पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३१७/प्र. क्र.१२३ /७-ओ 


७) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर, 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला, 
९) उपकोषागार अधिकारी, अकोला, 
१०)मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
११) उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
92) जिल्हा लेखा परिक्षा अधिकारी, स्थानिक निधी लेखा, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ ,अकोला, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१३) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१४)वित्त विभाग (व्यय १/ अर्थसंकल्प १३), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
) 
) 


94) Hat अधिकारी, कार्यासन क्रमांक Vt / ६ओ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -32, 
१६) कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३१७/प्र. क्र.१२३ /७-ओ 


परिशिष्ट “अ 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्रमांक : पंदेवि-१३१७/प्र. क्र.१२३/७-अे, 
दिनांक ३१ मार्च, २०१८ चे परिशिष्ट 


“सन २०१७-१८ मध्ये प्रस्तावित कामे.” 


1 | Repairs & renovation to Hostel Building of Dr. PDKV, Akola 

2 | Repairs & renovation work of library building for College of Agril. Nagpur under Dr. 
P.D.K.V., Akola. 

3 | Repairs & renovation work of store of entomology deptt for College of Agril Nagpur under 
Dr .P.D.K.V., Akola. 

& | Repairs & renovation work of parasite breeding lab of Entomology for College of Agril. 
Nagpur under Dr. P.D.K.V., Akola. 

4 | Repairs & renovation work of Agril implements laboratory (museum shed) of Agronomy 
Deptt for College of Agril Nagpur under Dr. P.D.K.V., Akola. 

& | Repairs & renovation work of class room for Agronomy Deptt at Agril. Nagpur under Dr. 
P.D.K.V., Akola. 

(9 | Repairs & renovation work of Store of Agronomy Deptt for College of Agril. Nagpur under 
Dr. P.D.K.V., Akola. 

¢ | Repairs & renovation work of sericulture laboratory Deptt. Of entomology for College of 
Agril. Nagpur under Dr. P.D.K.V., Akola. 

Q | Repairs & renovation work of Agril.Economics & Statistics Section for College of Agril. 
Nagpur under Dr. P.D.K.V., Akola. 

eal ० | Renovation of Agri. Economic Depp. For Dr. PDKV, Akola. 

ha १ | Renovation of Agronomy Depp. For Dr. PDKV, Akola 

१२ | Renovation of Basic Science College For Dr. PDKV, Akola 

93 | Providing water supply pipe line for inter connection of forage 126-75 well for drinking 
water supply to building in Dr .P.D.K.V., Akola. 

१४ | Providing repairs to fencing on front side of office premises of ARS Achalpur Dr.P.D.K.V., 
Akola. 

१५ | Repairs & renovation work of office & store of Maharajbagh for College of Agril.Nagpur 
under Dr.P.D.K.V., Akola 

१६ | Providing repairs to boundary wall animal husbandry & dairy deptt at Dr.P.D.K., Akola. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


